सन २०२२-२३ मधील पुरवणी मागणीद्वारे व 
पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध तरतूदीचे वितरण 
करणेबाबत. 

केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा 
सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण. 

केंद्र हिस्सा (२४२५ २५७१) ३३-अर्थसहाय्य 
राज्य हिस्सा (२४२५ २५८९) ३३-अर्थसहाय्य 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. पूरक-०२२३/प्र.क्र.३६/१८-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनाक :- 28 मार्च, 2023 


वाचा :- 
१) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : बैठक-०७२२/प्र.क्र.११२/१८-स, 
दिनांक ७/१०/२०२२ 
२) सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग, शासन ज्ञापन क्रमांक : आसुअं-२२२३/प्र.क्र.१६/ २०२३/१७-स, 
दिनांक १७/०३/२०२३ 


3) सहकार पणन व वद्तरोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२३२३/प्र.क्र.२१/२०२३/१७-स, 
दिनांक २४.३.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


देशातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना “आत्मनिर्भर भारत” अभियानच्या धर्तीवर 
स्वावलंबी बनविण्यासाठी केंद्र शासनाने दिनांक २९/०६/२०२२ रोजी “केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा 
सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण” या योजनेस मान्यता दिली आहे. केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा 
सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण या योजनेस मा. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक १२/०९/२०२२ रोजीच्या बैठकीत 
मान्यता देण्यात आली असून त्यानुसार उपरोक्त वाचा क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली 
आहे. 


सदर योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ ते सन २०२४-२५ या ३ वर्षाच्या कालावधीत प्रत्येक वर्षी ४,००० अशा 
एकूण १२,००० प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण करण्यात येणार आहे. सदर 
योजनेंतर्गत घटकनिहाय खर्चामध्ये हार्डवेअर, डिजीटायझेशन व पुरक प्रणाली या एकत्रित घटकाच्या 
खर्चामध्ये केंद्राचा हिस्सा ६०% असून राज्याचा हिस्सा ४०% असणार आहे. त्यानुसार राज्य हिळऱ्याची एकूण 
रक्‍कम रू. १५३.२५ कोटी इतकी होत आहे. सदर रक्‍कम सन २०२२-२३ ते सन २०२४-२५ या तीन वर्षात 
उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


त्यास अनुलक्षून केंद्र हिस्सा (२४२५ २५७१) करीता रू.५५६३.०० लाख व राज्य हिस्सा (२४२५ २५८९) 
करीता रू.३७०८.६७ लाख मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२२-२३ वर्षाकरीता केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण 
अंतर्गत केंद्र हिस्सा ((०%) (२४२५ २५७१) ३३- अर्थसहाय्य करीता सुधारीत मागणीद्वारे रू.५५६३.०० लाख 
(रूपये पंचावन्न कोटी त्रेसष्ट लाख) एवढ्या निधीचे वितरण करून खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-०२२३/प्र.क्र.३६/१८-स 


तसेच सन २०२२-२३ वर्षामध्ये महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर 
लाभ योजना (राज्यस्तर) (कार्यक्रम) (२४३५ ०१८९) ३३-अर्थसहाय्य अंतर्गत बचत होणाऱ्या निधीमधून 
रू.३७०८.६७ लाख (रूपये सदतीस कोटी आठ लाख सदुसष्ट हजार फक्त) इतकी रक्कम पुनर्विनियोजनाद्वारे 
केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण राज्य हिस्सा (४०%) (२४२५ २५८९) 
३३- अर्थसहाय्य खाली वितरीत करुन खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर योजनेवरील खर्चासाठी (/०००४) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे अधिनस्त सहाय्यक निबंधक (अंदाज व नियोजन), सहकार आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच लेखाधिकारी, अधिन सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात 
येत आहे. 


३. सदर area निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक -२३२ /२०२३/व्यय-२, 
दिनांक २१.३.२०२३ नुसार मिळालेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदरचा AIR निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२४१८४४४६९९०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ly signed by Shr ka 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 


Shrikrushna Scene” 
Anandrao Wadeka 


561 

pseudonym=A9B19E68D73171B869896843593789CD99AC6DBDS, 
'=2711D1231BE138057C3C88E0EFB4B1CD5177AA9E3C71FC 

D2EDF6ECO25114EB89, cn=Shrikrushna Anandrao Wad 

2023.03.24 18:50:34 +05'30' 


(श्रीकृष्ण वाडेकर ) 
विशेष कार्य अधिकारी तथा सहनिबंधक सहकारी संस्था 
महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. मा. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, पुणे. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- २, नागपूर. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, पुणे. 

६. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, पुणे. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

८. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (सर्व) 

९. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (सर्वी 
१०. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प -१३, / नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई 
११. अवर सचिव (कार्या १७ स), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवड नस्ती-१८-स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


